अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१३ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१११९/प्र.क्र.६१/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ:-१. नियोजन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०८/०७/२०१९ चे शासन परिपत्रक. 
२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक-१९६०/१९००/दोन, दिनांक ०९/०१/२०२०. 
शासन परिपत्रक - 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील दिनांक ०१/०१/२०१२ ते दिनांक ३१/१२/२०१२ या 
कालावधीची “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब  (राजपत्रित)” संवर्गाची 
दिनांक १/०१/२०१३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ वरील 
दिनांक ०८/०७/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 

२. महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगाने त्यांच्या संदर्भाधिन अनुक्रमांक २ वरील पत्रान्वये “संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गाच्या सन- २०१२ या वर्षाच्या निवडसूचीस 
मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिलेली मान्यता विचारात घेऊन 
दिनांक १/०१/२०१३ रोजीची दिनांक ०१/०१/२०१२ ते दिनांक ३१/१२/२०१२ या कालावधीची 
ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत असून ती या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ* नुसार 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गाची वरील ज्येष्ठतासूची पुढील अटींच्या अधीन राहून अंतिम करण्यात येत 
आहे:- 

१) ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन 
अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, १९८२ नुसार फक्त 
“संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 

२) ज्येष्ठतासूची मा. मुंबई उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील 
अंतिम न्याय निर्णयाच्या तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या मुळ अर्ज क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११९/प्र.क्र.६१/का.१४२७ 


४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी सदर परिपत्रक व सोबतची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” चे सर्व संबंधित 
अधिका-यांच्या निदर्शनास आणावी. 
५. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सदर 
शासन परिपत्रक त्याचा संकेतांक २०२००११३१३१५१४७६१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Tushar Purushottam (याया 
H i r | e ka r पाची र 697053670092, cn=Tushar निच 
rl 


Hirlekar 
Date: 2020.01.13 15:14:59 +05'30' 


(9.9. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट- अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११९/प्र.क्र.६१/का.१४२७ 


अंतिम ज्येष्ठतासूची 


खंड दिनांक १/१/२०१२ ते ३१/१२/२०१२ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सं अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक १.१.२०१२ ते 39.92.2092 रोजीची (Final) 


| a | god | श्री.शा.सं.सोनवाणे अ.ज ०१-०७-१९६८ | ०१-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ | ३०-०६-२०२६ 
२ ५०९ | श्री.अ.म.नंदनवार वि.मा.प्र. | २९-०९-१९६७ | ०५-१०-२०१५ | प | २९-०२-२०१२ । ३०-०९-२०२५ 
३ ५१० | श्री.म.शं.गेडाम अ.ज ०४-०५-१९७१ । ११-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ । ३१-०५-२०२९ 
४ ५११ श्री.एस.एस.पारवेकर ०४-०४-१९७० । २८-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ । ३०-०४-२०२८ 
षु ५१२ | श्री.दि.शि.पवार ०१-०६-१९७१ । ०४-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ । ३१-०५-२०२९ 
६ | ५१३ श्री.एन.एम.प्रभुदेसाई १०-०८-१९७१ | 09-08-2093 | प | २९-०२-२०१२ | ३१-०८-२०२९ 
७ ५१४ | श्री.र.तु.कांबळे अ.जा. २६-०१-१९६९ | ०९-०७-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ । ३१-०१-२०२७ 
é 494 श्री.ज्ञाबा.खडतकर वि.जा.-अ । २५-०९-१९७० | २८-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ । ३०-०९-२०२८ 
९ ५१६ | श्री.ज्ञा.ना.घोलप अ.जा. २४-०४-१९७० । ०१-०६-२०१३ za 28-02-2092 । 30-0¥-202¢ 
| qo | ५१७ | श्री.एस.व्ही.बनसोडे अ.जा. ०२-०७-१९६९ । २१-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ । ३१-०७-२०२७ 
बि ५१८  श्री.म.स.खोलगाडगे ०७-०५-१९६५ | ०६-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ । ३१-०५-२०२३ 
१२ । ५१९ | श्री.पी.बी.कुदळे ०४-०७-१९५९ |। २५-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ । ३१-०७-२०१७ 
93 ५२० | श्री.एस.आर.तरकसबंद ०१-०४-१९५७ १०-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ 39-03-2094 
१४ । ५२१ | श्री.वि.गो.सोमण ०१-०६-१९५९ | ०६-०६-२०१३ | प २९-०२-२०१२ | 39-04-2099 
१५ । ५२२. श्री.ल.बा.जाधव ०१-०७-१९५६ । २८-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ | ३०-०६-२०१४ 
१६ | ५२३ ।श्री.उ.ना.ठाकूर १५-०३-१९६० | ०१-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ | ३१-०३-२०१८ 
१७ | ५२४ श्री.वि.ग.पाटील ०७-०३-१९५७ | ०१-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ | ३१-०३-२०१५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१११९/प्र.क्र.६१/का.१४२७ 


१८ । ५२५ | श्री.रा.भा.घोरपडे २२-०८-१९६० | २६-०६-२०१३ | प | २९-०२-२०१२ | ३१-०८-२०१८ 
१९ | ५२६  श्री.ग.कृ.भैसे १६-१२-१९५६ । ०६-०७-२०१३ | प | ०१-०३-२०१२ | ३१-१२-२०१४ 
२० | 429 श्री.वि.रा.भोगे ०१-०७-१९५५ । ०१-०६-२०१३ | प | २०-०३-२०१२ | ३०-०६-२०१३ 
24 42d | श्री.चं.वि.पाठक २८-०९-१९५९ २७-०६-२०१३ | प. | ०१-०५-२०१२ ३०-०९-२०१७ 
२२ । ५२९ | श्री.र.सि.गदिगुडे १९-०५-१९५९ | २४-०६-२०१३ | प |_0१-०६-२०१२_ | ३१-०५-२०१७ 
२३ | 430 | श्री.म.भि.पवार 30-03-9849 | 92-09-2093 | प | 09-0§-2092 | 39-03-2094 
२४ | 439  श्री.सु.वि.आंधळे भ.ज.-ड | 09-04-9848 | 29-06-2093 i प | ०१-०७-२०१२ | ३१-०५-२०१७ 
२५ | ५३२ | श्रीमती कं.प.तळेकर 20-08-9844 | 09-08-2093 | प _|_0१-०९-२०१२_ | ३०-०६-२०१३ 
२६ | ५३३ श्री.ला.क.पाटील ०१-०६-१९५९ । १५-०६-२०१३ | प | ०३-०९-२०१२ | 39-04-2049 
२७ | 43e श्री.नि.त्रि.ठाकरे ११-११-१९५६ | १०-०६-२०१३ | प | ०१-१०-२०१२ | ३०-११-२०१४ 
२८ | ५३५ | श्री.अ.ना.पाटील २२-११-१९५५ | 9¢-08-2093 | प | _0१-१०-२०१२_ | ३०-११-२०१३ 
२९ । ५३६ | श्रीमती वि.अ.अडके ०५-०५-१९५८ । २७-०६-२०१३ | प | ०१-११-२०१२ । ३१-०५-२०१६ 
३० | 430 श्री.कै.स.गजभिये अ.जा. २१-०५-१९५७ । ०३-०६-२०१३ | प | ०१-११-२०१२ । ३१-०५-२०१५ 
३१ | ५३८ | श्री.बा.भो.चव्हाण वि.जा.-अ । ०१-०९-१९६० | 09-02-2098 | प | १७-११-२०१२ | ३१-०८-२०१८ 
३२ | ५३९ श्री.हि.दि.जाधव वि.जा.-अ । ०१-०६-१९५९ । १९-०६-२०१३ | प | ०१-१२-२०१२ | ३१-०५-२०१७ 
4 प- पदोन्नती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


